8. 


क्रमांक - वैमाशा-२०१९/प्र.क्र. १६४/ ग्रासं-३ 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय-विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक -१३ ऑक्टोबर, २०२० 


विषय :- वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, राजपत्रित गट-ब 
यांचे ५०-५५ वर्षांचे पुनर्विळोकन करणेबाबत 
संदर्भ:-१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय -एलपीएल-२०१७ / प्र.क्र.२१/ का. 
पंधरा, दि.१०.०६.२०१९ 
२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Bear क्रमांक- वैमाशा- २०१९/ 
प्र.क्र.६४/ ग्रासं. ३ दि.१५ मे, २०१९ 
ज्ञापन :- 
वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, (गट-ब) राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या 
वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची सेवा झाल्यावर सेवेत पुढे चाळू राहण्याची 
पात्रता-अपात्रता अजमाविण्याच्या दृष्टीने पुनर्विलोकन करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये कार्यपध्दती निश्चित करुन दिलेली आहे. 
2. सदर्भाधिन क्र. २ येथील आदेशान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त 
नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पुनर्विलोकन करण्याकरीता 
विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापना करण्यात आली आहे. 
३. विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील 
RIOR अनुसरुन सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव aa | १ | श्री.रा.व.भास्करे 

se i] श्री.सी.के.बागल १२ श्री. आ.म.सावंत 
श्री.अ.का.खैरनार १३. श्री. पी.बी.केजकर 
श्रीमती र.मो. चौधरी १४ | श्री.रा.भ.बांगर 

४ श्री. नि.पं.जोशी १५ श्री. गो.व्यं.नाईक 

षु श्री.अ.रा.मानवटकर १६ श्री. शह.ल.अंधारे 

६ श्री. सु.ह.चाटे १७ | AL बा.पु. कोरडे 
श्री.ग.सा.ढाले १८ श्री. रा.पु. जुमले 
श्री. बा.ग.जाधव १९ श्री. रा.ना.गायकवाड 
श्री. ल.म.मुसळे 

।१० | श्री. ह.तु.बोकडे 


श्री. ल.म.मुसळे, सहायक नियंत्रक यांच्याविरूध्द लाचलुचपत प्रतिबंध कायद्यान्वये दाखल असलेला 


खटला न्यायप्रविष्ट असून श्री. मुसळे यांची सेवा त्यांच्याविरुध्द दाखल खटल्यातील न्यायालयीन निर्णयाच्या अधिन 
राहून त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पूर्ण झाल्यावर पुढे चालू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैमाऱा-२०१९/प्र.क्र. १६४/ ग्रासं-३ 


प. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांची सेवा ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पूर्ण 
झाल्यावर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
६. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०१०१३१५०५५१४३०६ असा आहे. हे शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHESHRAO 2000 11011 आवडी 


९40582९, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
INumber=b9e0c91 2bdfbc8224f1 554ba0bc93342824e4faal 18ed64c79ac4 


BHASKAR KUTE 1 0 ती त 
(हो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव (ग्रासं-३ )अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व संबंधित अधिकारी (नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांचे मार्फत ) 
निवडनस्ती (ग्रासं. ३) 


वयो 


ae Oe 


Cc 
es 


पृष्ठ २ पैकी 2 


